आयुक्त, महिला व बाल विकास 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्या 
आस्थापनेवरील मिक्षेकरी गृहातील ५२ 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२१ ते 
२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२१/प्र.क्र.१/का-७-अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १३ सप्टेंबर, २०२१. 


Pat: १) शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७, 
दिनांक ५ एप्रिळ, २००३ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१५/प्र.क्र.५/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१५ 
३) शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग क्र. मबाआ- २०१५/प्र.क्र.५/का-७-अ, 
दिनांक २ मार्च,२०१५. 
४ शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र.मबाआ- २०२०/प्र.क्र.१/का७-अ, 
दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२१. 
५)उपआयुक्‍्त (प्रशासन), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे यांचे पत्र क्र. 
मबाविआ/आस्था/अस्थायी पदे/ २०-२१/का-१/३६८३, दिनांक २० ऑगस्ट,२०२१. 
६) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक १० ऑगस्ट,२०२१. 


शासन निर्णय:- 

महिला व बाल विकास विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमधील पदांचा आढावा घेवून आकृतीबंध शासन 
निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७, दि. ०५.०४.२००३ अन्वये मंजूर 
केलेला आहे. सदर आकृतीबंधानुसार भिक्षा प्रतिबंधक शाखेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या ५२ अस्थायी पदांना 
संदर्भाधीन क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये दि. 09.03.2029 ते ३१.०८.२०२१ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात आली होती. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-६ येथील दिनांक १०.०८.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२१ ते दिनांक २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आळे आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२१/प्र.क्र.१/का-७-अ 


३. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आस्थापनेवरील भिक्षा प्रतिबंधक शाखेतंर्गत 
कार्यरत असलेल्या ५२ अस्थायी पदांपैकी एकही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही असे आयुक्तालयाने 
संदर्भाधीन क्रमांक-५ येथील दिनांक २०.०८.२०२१ च्या पत्रान्वये प्रमाणित केले आहे. त्यानुसार वित्त विभागाच्या 
उपरोक्त शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार भिक्षा प्रतिबधंक शाखेत कार्यरत असलेल्या ५२ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.०९.२०२१ ते दिनांक २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. या पदांची वेतनश्रेणी व 
मुदतवाढ दिलेल्या एकुण पदांची संवर्गनिहाय माहिती सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे. 
४. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभाग पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक १०.०८.२०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळाद्वारे उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९१३११२५०२६१३० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VARUDKAR MAHESH ५० याक, 
ASHOKRAO SevalNmber=7ESEBC371258D.ST90ST 7A EAE E9CAEBDDSOCFECOE 


serial = 
2EE7CE0454FA0416A, cn=VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO 


(महेश वरुडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल,महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
२. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

३. आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 

४. सर्व जिल्हा महिला बाळ विकास अधिकारी, (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुकक्‍्तालय, पुणे मार्फत) 

८. वित्त विभाग (का-६/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय,मुंबई 

९. निवड नस्ती, का-७अ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२१/प्र.क्र.१/का-७-अ 


भिक्षेकरी गृहातील अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२१/प्र.क्र. ९/का-७अ, दिनांक १३/०९/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 
कार्यालये व मंजूर पदे 
एकूण 


माळशिरस 


७ । कृषी सहाय्यक २५५००-८११०० 


वाहनचालक १९९००-६३२०० 


1... | 
सफाईंगार १५०००-४७६०० 
वैद्यकीय अधिकारी प्रती भेट रु. १००/- द.म 
जास्तीत जास्त रु.१२००/- 
जि | | 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


